दिनांक २१ डिसेंबर, २०२१ ते २३ डिसेंबर, 
२०२१ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी जलतरण स्पर्धा 
२०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० डिसेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.१८.११.२०२१. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/जळतरण /२०२१-२२ 
दि.१०.१२.२०२१. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/१२४३, दि.१७.१२.२०२१. 
शासन निर्णय :- 


दिनांक २१ ते २३ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाचा संघ निवडण्याकरिता शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे दि. ०९ डिसेंबर, २०२१ रोजी 
निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची 
यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,२०,३६१/-(अक्षरी रुपये एक लाख वीस हजार feat 
एकसष्ठ फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २० ते २४ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २१ ते 
२३ डिसेंबर,२०२१ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २० डिसेंबर, 2029 (AA) पासून 
कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील 
प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २० डिसेंबर ते २४ डिसेंबर, २०२१ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/आअ/सेवा-९, दिनांक 
११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१३१/क्रीयुसे-२ 


२००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा- 
या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आव्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून 94 दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२११६०७००३६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, wait एवा पाच्या 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA 


N ana | Date: 2021.12.21 16:12:04 +05'30" 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र "अ” 


दिनांक २१ ते २३ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत सचिवालय जिमखाना, गांधीनगर, गुजरात येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या जलतरण संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. । खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग | कार्यालय/ विभागाचे नाव 

१ श्री. बालाजी ना. केंद्रे, होय । होय | संचालक, क्रोडा व युवक सेवा, Rae 
राज्य HIST मार्गदर्शक क्रोडा पीठ, बालेवाडी, पुणे. 

२ | श्रो. श्रोकृष्णा प्र. Se, होय । होय | शिधावाटप अधिकारी, शि.का.क्र. २७/ग, 
शिधावाटप निरिक्षक गोरेगांव, मुंबई. 

3 । श्री. प्रदोप ल. तांबे, होय । होय | तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, येवला, 
जमाबंदी अ.का. जिल्हा -- नाशिक. 

४ | श्री. उदय अ. जोजारे, होय | होय | कार्यकारी अभियंता, म.अ.वि.म. उद्योग विभाग, 
तांत्रिक सहाय्यक अमरावती. 

५ | श्री. जयदेव अ. देशपांडे, होय | होय । जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार 
सहाय्यक लेखाधिकारी कार्यालय, अमरावती. 

६ | श्री. रोहीत र. गांबडे, होय । होय | राज्यकर सह आयुक्‍त कार्यालय, जी.एस.टी. 
राज्यकर निरीक्षक ऑफोस, अमरावती 

७  । श्री. ज्ञानेश्‍वर सु. खुटवड, होय । होय | मा. सचिव, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, Fa 
उपजिल्हाधिकारी म.न.पा. प्रदेश, ठाणे. 

८ | श्री. नितीन भा. नवाथे, होय । होय । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्हा 
कनिष्ठ सहाय्यक परिषद अमरावती. 

९ | श्री. संदीप मा. भोईर, शिपाई |। होय । होय | जिल्हा शल्य चिकित्सक रायगड, अलीबाग. 

१० | श्री. रुपेश कि. पालवे, होय । होय | तहसिलदार, तहसिलदार कार्यालय, बोरीवली. 
नायब तहसिलदार 

११ | श्री. रविद्र पां. पानसरे, होय । होय | सावैजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लघुलेखक उच्चश्रेणी 

१२ श्री. दिलीप कि. दरेकर, होय । होय | संचालक, क्रोडा व युवक सेवा, म.रा. पुणे. 
जीवरक्षक 

१३ | St. प्रसाद सु. कजबजे, होय । होय | संचालक, क्रोडा व युवक सेवा, म.रा. पुणे. 
जीवरक्षक 

१४ | श्री. विरसिंग गु. बसावे, होय । होय Tat ,जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंब 
तहसीलदार उपनगर, मुंबई. 

१५ । श्री. बिकास ज. देसाई, होय । होय । मा. मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार कार्यालय, पुणे. 
लघुलेखक 

१६ | St. कौस्तुभ अ. बेनकर, होय । होय | अधिक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत ब उपसा 
सहायक अभियंता (श्रेणी-२) सिंचन मंडळ, नागपूर. 

१७ । श्रीमती रंजना ओ. वानखेडे, होय । होय तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
कृषि सहाय्यक कार्यालय, वर्धा. 

१८ | श्रीमती मानसी र. गावडे, होय । होय | जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, मुंब 
कनिष्ट लिपीक उपनगर, कांदिवली, मुंबई. 

१९ | श्रीमती स्मिता दि. अजबे, होय । होय | पर्सनल असिस्टंट, जॉईन्ट कमिशनर, नोडल 
राज्यकर अधिकारी डिव्हीजन-९,जी.एस.टी. भवन, मुंबई. 


२० | श्रीमती सुप्रिया शि. भोसले, होय । होय | राज्यकर अधिकारी, जी.एस.टी. भवन, 
राज्यकर निरिक्षक आस्था-३, ३रा मजला, पुणे. 

२१ | श्री. सतीश ना. सोनवाने, होय | होय | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी, 
(प्रशिक्षक) 

२२ । श्री. आप्पासाहेब भा. पाटील, । होय | होय ।मा. आयुक्त, (राज्यकर) राज्यकर आयुक्‍त 
सहाय्यक राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
(व्यवस्थापक) 


डं Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
Swat | M ad h U ka r S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 


N an al Date: 2021.12.21 16:12:21 +05'30' 


(स्वा. H. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक २१ ते २३ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत सचिवालय जिमखाना, गांधीनगर, गुजरात येथे आयोजित 
करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
जलतरण संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


क्र. |. तपशील 1 [| रुपये | 


(अ) | (निवड चाचणी आयोजनाप॒वीचा खर्च) 


Pi निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत स्पर्धकांना पत्र पाठविणे, axes ५००/- 
व फॅक्स्‌/झेरॉक्स/मुद्रण सामुग्री/टंकलेखन व इतर खर्च 


(ब) | निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च 


१ | निवड चाचणीसाठी शिवछत्रपती क्रोडापीठ बालेवाडी, पुणे यांचे जलतरण तलवाचे २,८१५/- 
भाडे. 


२ | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेबक, पंच व प्रतिनिधी यांच्या १,०००/- 


अल्पोपहार व चहापाणी यावरील खर्च. 


3 । प्रमुख पंच यांचे मानधन २,०००/- 


(क) | प्रशिक्षण शिब् 


१ | दिनांक १६ ते १८ डिसेंबर, २०२१ या ३ (तीन) दिवसाच्या कालावधीमध्ये बालेव २,५००/- 
येथे होणाऱ्या प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्रशिक्षकांचे मानधन, प्रशिक्षक व खेळाडू 
यांच्याकरिता अल्पोपहार इत्यादीवरील होणारा खर्च. 


दिनांक १६ ते १८ डिसेंबर, २०२१ या ३ (तीन) दिवसाच्या कालावधीमध्ये बालेव् ८,४४६/- 
येथे होणाऱ्या प्रशिक्षण शिबीरासाठी ३ दिवसाचे जलतरण तलावाचे भाडे (GST सह) 


(ड) | साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च. 


१ | २२ ट्रॅक सूट प्रत्येको रु. ८००/- प्रमाणे. १७,६००/- 

२ | २२ किटबॅग प्रत्येको रु. ५००/- प्रमाणे. ११,०००/- 

३ | २२ टी-शर्ट प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. ११,०००/- 

४ । २२ बुटांचे जोड प्रत्येको रु. ८००/- प्रमाणे १७,६००/- 
५ । २२ टावेल प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे २,२००/- 
६ । २२ जोडी पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. २,२००/- 

७ | १६ स्विमिंग कॉठच्युम रु. ८००/- प्रमाणे (पुरुषांसाठी) १२,८००/- 
८ | ४ स्विमिंग pega रु. १०००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) ४,०००/- 
९ ।४ chal गाऊन रु. ८००/- प्रमाणे (महिलांसाठी) 3,200/- 

१० | 20 स्विमिंग गॉगल रु. ८००/- प्रमाणे. १६,०००/- 
११ | २० स्विमिंग कॅपररु. २००/- प्रमाणे. ४,०००/- 
१२ | प्रथमोपचार १,०००/- 
१३ | किरकोळ ख ०००/- 
एकूण खर्च :- ( अक्षरी रु. एक लाख तेवीस हजार दोनशे एकसष्ट फक्त) १,२०,३६१/- 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


Swat | M ad h प ka r S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


OF MAHARASHTRA 
N a n a | Date: 2021.12.21 16:12:39 --05'30' 


(स्वा.म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र — क 


दिनांक २१ ते २३ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत सचिवालय जिमखाना, गांधीनगर, गुजरात येथे 
आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा जलतरण स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या जलतरण संघाची निवड करण्यासाठी दि.९ डिसेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थित राहिलेले अधिकारी / कर्मचारी खेळाडूंची यादी. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
१ श्री. कृष्णा प्र. डाहे, शिधावाटप निरिक्षक शिधावाटप अधिकारी शि.का.क्र.२७/ग, गोरेगांव, मुंबई. 
QS. बालाजी ना. केंद्रे, राज्य क्रोडा मार्गदर्शक  क्रोडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती HIST पीठ, बालेवाडी, पुणे. 
३ श्री. गोविद न. बडे, राज्यकर निरिक्षक यका उपायुक्‍त, वस्तू ब सेवाकर भवन, अहमदनगर. 
४ श्री. योगेश बापू पाटील, शिप मुख्य अनुवादक आणि दुभाषी कार्यालय, मुंबई उच्च न्यायालय, 
मिनी मंत्रालय, मुंबई. 
५ श्री. प्रदीप लक्ष्मण तांबे, जमाबंदी अ.का. पल कार्यालय, येवला, जिल्हा - नाशिक 
६ श्री. संतू जिवा वाडे, कृषी सहाय्यक का कृषि अधिकारी, अकोले, अहमदनगर. 
७ श्री. देवीदास एकनाथ झिटे, अव्वल कारकून जिल्हाधिकरीकार्यालय, औरंगाबा 777711 | 
८ श्री. उदय अरुण जोजारे, तांत्रिक सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, म.अ.वि.म. उद्योग विभाग, अमरावती. 
९ श्री. रसिक अशोक वऱ्हाडे, कनिष्ठ लिपिक जिल्हा उद्योग केद्र अकोला. 
१० श्री. जयदेव अ. देशपांडे, सहाय्यक लेखाधिकारी जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, 
अमरावती. 
११ श्री. रोहीत रमेश Mas, राज्यकर निरीक्षव यकर आयुक्‍त कार्यालय, (जी.एस.टी.) अमराव 
१२ श्री. आप्पासाहेब भा. पाटील, पा. आयुक्‍त, (राज्यकर) जी.एस.टी. कार्यालय, मुंबई. 
पहाय्यक राज्यकर आयुक्‍त 
१३ श्री. ज्ञानेश्‍वर सुरेश खुटवड, उपजिल्हाधिकारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई म.न.पा. प्रदेश, ठाणे. 
१४ [St नितीन भास्कर नवाथे, कनिष्ठ सहाय्यक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि विभाग, जिल्हा परिषद 
अमरावती. 
१५ श्री. संदीप मारोती भोई, शिपाई ढ जिल्हा शल्य चिकित्सक रायगड, अलीबाग. 
१६ श्री. रुपेश किसन पालवे, नायब तहसिलदार । तहसिलदार, तहसिलदार कार्यालय, बोरीवली. 
१७ श्री. रविंद्र पांडुरंग पानसरे, लघुलेखक उच्चश्रेणी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८ श्री. दिलीप किसन दरेकर, मजूर-जीवरक्षव पंचालक, क्रोडा व युबक सेवा, म.रा. पुणे. 
१९ Sil. प्रसाद सुभाष कजबजे, जीवरक्षव पंचालक, क्रोडा व युवक सेवा, म.रा. पुणे. 
२० (श्री. गजानन श्रीराम सानप, वरीष्ठ लिपीव विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था मुंबई विभाग, मुंबई. 
२१ श्री. विरसिंग गुजऱ्या वसावे, तहस्‌ जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, मुंबई. । 
२२ श्री. बिकास जग्गनाथ देसाई, लघुलेखक पा. मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार कार्यालय, पुणे. 
२३ श्री. सतीश सोनवाने, सहा. कक्ष अधि पंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४ श्री. कौस्तुभ अ. बेनकर, अधिक्षक अभियंता, विदर्भ जलविद्युत ब उपसा सिंचन मंडळ, 
पहाय्यक अभियंता (श्रेणी-२) पूर. 
२५ श्री. मकरंद गयावळ, सहा. कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६ श्रीमती शितल दत्तात्रय केत, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, 
पविभागीय अभियंता पुणे. 
२७ श्रीमती मानसी रविंद्र गावडे, कनिष्ट लिपीक जिल्हा ब्र धकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, कांदिवली, 


मुंबई. 


२८ श्रीमती स्मिता दिपक अजबे, राज्यकर अधिकारीपर्सनल असिस्टंट, जॉईन्ट कमिशनर, नोडल डिव्हीजन-९, 
.एस.टी. भवन, मुंबई. 
२९ 'श्रोमती सुप्रिया शिवाजी भोसले, यकर अधिकारी, जी.एस.टी. भवन, आस्था-३, ३रा मजला, 
यकर निरिक्षक पुणे. 
३० श्रीमती रंजना ओ. वानखेडे,कृषि सहाय्यक का कृषि अधिकारी, तालुका कृषि कार्यालय, वर्धा. 
३१ 'श्रो. संजीव केळुसकर उपसभापती, सचिवालय जिमखाना, मुंबई. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swat iM ad h U ka |. ON: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA 


N an a | Date: 2021.12.21 16:12:56 --05'30' 


(स्वा.म.नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


